महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),महाराष्ट्र 
राज्य,मुंबई यांच्या अधिनस्त कार्यरत 
संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील सहायक रासायनिक 
विश्लेषक,गट-ब या पदावर पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेडा क्र .एफएसएल-०४१९/प्र.क्र.१ ४/पोल-४ , 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९. 
संदर्भ : १ महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), १८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, 
मुंबई यांचे पत्र क्रमांक महासंचाळक/गो/५५-५६/१९, दिनांक १३.०८.२०१९. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२ओ/१६-ब, 
दि.२९.१२.२०१७ 
3) सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/ 
कार्यासन-१२,दि.२८.०४.२०१५ 
४) सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.११४/ 
कार्यासन-१२,दि.१५.०६.२०१७ 


शासन आदेशा : - 


महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या अधिनस्त कार्यरत 
संचाळक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील वैज्ञानिक सहायक, गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ज्येष्ठता 
यादीतील सेवा ज्येष्ठतेनुसार खालील नमूद २५ कर्मचाऱ्यांना सहायक रासायनिक विश्लेषक, 
गट-ब, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, (वेतनश्रेणी ९,३००-३४,८०० + ग्रेड पे ४४००-/) या 
संवर्गात खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर या आदेशाद्वारे विहित अटींच्या अधीन तात्पुरती पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी 
त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश HAH: एफएसएल-०४१९/प्र.क्र.१४/पोल-४, 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नांव व वाटप केलेला । पदोन्नतीनंतरच्या 


महसूल न्यायसहायक 
विभागीय संवर्ग वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळेचे ठिकाण 


खुला 


२. सदर पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहील. 
अ) मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 
च्या अधिन राहून भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६ ब यांनी दि.२९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश HAH? एफएसएल-०४१९/प्र.क्र.१४/पोल-४, 


दिलेल्या सुचनांनुसार पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे. 

ब) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 

क) सदर पदोन्नती उपरोक्‍त नमूद कर्मचारी/अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी प्रलंबित 
अथवा प्रस्तावित नाही, या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

ड) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी निवडसुचीतील कर्मचारी/अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा 
कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

इ) सदर अधिकाऱ्यांनी मत्ता व दायित्व विवरणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केले आहे यांची संचालनालयाने खात्री करुन घ्यावी. 

ई) महाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक हाताळणी/ वापराबाबतचे ज्ञान आवशयक 
ठरविण्याबाबत) नियम १९९९ व दि.२८.०५.२०१८ अन्वये विहित HIS (सुधारणा) 
नियम, २०१८ नुसार संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केळी आहे याची संचालनालयाने खात्री 
करुन घ्यावी. 

३. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्याने त्यांच्या पदोन्नतीचे आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 
सात दिवसांच्या आत पदोन्नतीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहित 
मुदतीत नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत तर त्यांना पदोन्नती नको, असे समजून शासन 
निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/१२, 
दि.१२.०९.२०१६ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

४. महासंचालक (न्यायिक व  तांत्रिको,न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांनी पदोन्नत झालेल्या वरील अधिकाऱ्यास स्थानिक पर्यायी 
व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर 
होण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यास सूचना द्याव्यात. तसेच संबंधित अधिकाऱ्याने पदभार 
स्वीकारल्यानंतर त्याचा अहवाल न चुकता संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. 

५. पदोन्नत अधिकाऱ्याने त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व त्यांनी 
अनाधिकृतरीत्या रजेवर जाऊ नये, यासंदर्भात त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक 
क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/११, दिनांक ३०.०८.१९८२ अन्वये दिलेल्या सूचनांकडे वेधण्यात 
येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः एफएसएल-०४१९/प्र.क्र.१४/पोल-४, 

& उमेदवाराची पदस्थापना सदर AIA निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणीच 
करण्याची दक्षता महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),महाराष्ट्र राज्य आणि संचालक 
न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय,मुंबई यांनी घ्यावी. 

७. Wat झासन आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.७७४/का.१२,दि.२६.०७.२०१९ आणि अनौपचारीक संदर्भ क्र१७०ओअ/१९/का.१६-ब, 
दि.१७.०६.२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥॥0/99॥॥.9०५/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१३१५५८१३३४२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


lly signed by Somnath ४: 


Somnath Vasant १५५७४५ णकत 


2.5.4.20=4d67 7dcd1 bc3bed55a48ddbdaad925a6651c5d43a12d84cf30 
Sd3ff791ea7F16, 


ialNumber=17e9c3c1ef20b007fefc5a1flecOe69f061648d4f897d582 
(0 a [ e 2e9f0e56899502e0, cn=Somni 


Date: 2019.09.13 16:08:57 +05'30 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

२. प्रधान सचिव (विशेष),यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

३. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१२/कार्यासन-१६ ब), मंत्रालय, मुंबई 

७. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

८. उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा,कोल्हापूर/पुणे/औरंगाबाद/नाशिक/ नांदेड/ अमरावती/नागपूर. 

९. उपसंचालक, लघू न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, ठाणे/सोलापूर/धुळे/'चंद्रपूर/ 
रत्नागिरी. 

१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर/पुणे/औरंगाबाद/नाशिक/ नांदेड/ 
अमरावती/नागपूर/ ठाणे/सोलापूर/धुळे/चंद्रपूर/ रत्नागिरी 

१३.निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


